अकोला महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने 
दिनांक ०१/०१/२०१८ ते दिनांक ३१/१२/२०२० 
या कालावधीत ऐनवेळी पारित केलेले एकूण १३९ 
ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
कलम ४५१ (१) अन्वये निलंबीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अकोला-१५२१/प्र.क्र.१४८/नवि-२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ - १ श्री.गो.रा.बाजोरिया, मा.विधान परिषद सदस्य यांचे दिनांक २३/११/२०२० चे निवेदन 
२) शासनपत्र क्र.अकोला-२०२०/प्र.क्र.४४/नवि-२६ दिनांक २४/१२/२०२० 
३) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र जा.क्र. प्रादे. 
संचाळक (नपाप्रो/ कर व प्रशासकीय सेवा) कावि-८२/२०२१ दिनांक २५/१०/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
अकोला महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने पारित केलेल्या मागील ०३ वर्षातील 
विशेषत: ऐनवेळी पारित केलेल्या ठरावांची चौकशी करण्यात यावी, यासंदर्भात क्र.०१ अन्वये 
निवेदन प्राप्त झाळे होते. तद्नुषंगाने याप्रकरणी संदर्भाधीन क्र.०२ येथील शासन पत्रान्वये, संपूर्ण 
चौकशी करण्यासंदर्भात शासनाच्या मान्यतेने विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग यांना 
कळविण्यात आले होते. यास अनुसरुन, विभागीय आयुक्त, यांचा संदर्भाधीन क्र.०३ येथील 
पत्रासोबत अकोला महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मागील तीन वर्षाच्या कालावधीत 
ऐनवेळी पारित केलेले एकूण १३९ ठराव हे महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन 
करुन, पारित केल्याचा चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त झालेला आहे. तद्नुसार या चौकशी 
अहवालाच्या आधारे कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुसार शासनाने 

खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 

(१) अकोला, महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने ०१/०१/२०१८ ते दिनांक ३१/१२/२०२० या 
०३ वर्षाच्या कालावधीत ऐनवेळी पारित केलेले एकूण १३९ पारित केलेले ठराव (सोबत 
परिशिष्ट-अ) हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीच्या विरोधात पारित 
झालेले असल्याने, सदरचे सर्व ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ 
(१ नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात निलंबित करण्यात येत आहेत. सदर ठरावांची यादी 
परिशिष्ट-अ मध्ये सोबत जोडण्यात आली आहे. 

तथापि, यावर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१(२) नुसार 
आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्यात महानगरपालिका तसेच आयुक्‍त, अकोला 
महानगरपालिका यांना अभिवेदन करण्यास संधी देण्यात येत आहे. विहीत मुदतीत अभिवेदन 
प्राप्त न झाल्यास, या अधिनियमातील कलम ४५१(३) नुसार पुढील कार्यवाही करण्यात 


येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः अकोळला-१५२१/प्र.क्र.१४८/नवि-२६ 


(२) सदरचे सर्व ठराव हे अधिनियमातील तरतुदीचे उल्लंघन करुन, पारित केलेले असल्याने व 


यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक हितास बाधा पोहोचत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत 
असल्याने, सदरचे ठराव नियमबाह्यपणे पारित करणारे संबंधित महापौर, संबंधित 
नगरसचिव व तत्कालिन आयुक्‍त यांचेविरोधात तात्काळ FIR (गुन्हे) दाखल करण्याची 
कारवाई आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका यांनी करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१४१८५३५९९६२५ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


&) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vidya Ramappa Hampayya 
Date: 2021.12.15 13:10:46 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.महापौर, अकोला महानगरपालिका, अकोला, द्वारा आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका. 
आयुक्‍त, अकोला महानगरपालिका, अकोला 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे वि.का.अ. 

मा.मंत्री (बगरविकास)/मा.राज्यमंत्री (नगरविकास) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीस्तव 
अग्रेषित. 

उप सचिव (नवि-२६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२६. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अकोला-१५२१/प्र.क्र.१४८/नवि-२६ 


शासन निर्णय-अकोला-१५२१/प्र.क्र.१४८/नवि-२६ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२१ सोबतचे “परिशिष्ठ-अ” 


अ.क्र. | ठराव | पारित दिनांक । अ.क्र. ठराव ।पारित दिनांक | अ.क्र. | ठराव | पारित दिनांक 
क्र. क्र. 

शि ०५ । १७/०२/२०१८ ६७ २५9 २४/०९/२०१८ | १३३ १९ २९/१०/२०२० 
२ ०६ । १७/०२/२०१८ GC २८ २४/०९/२०१८ | १३४ २० २९/१०/२०२० 
३ ०७ । १७/०२/२०१८ ६९ ०४ ०५/११/२०१८ | १३५ २१ २९/१०/२०२० 
8 ०८ | १७/०२/२०१८ | ७० ०५ ०५/११/२०१८ | १३६ २२ २९/१०/२०२० 
षु ०९ | १७/०२/२०१८ (9१ ०६ ०५/११/२०१८ | १३७ Ea १६/१२/२०२० 
& | do | १७/०२/२०१८ ७२ ०७ ०५/११/२०१८ | १३८ १२ १६/१२/२०२० 
9 [a १७/०२/२०१८ ७9२३ ०८ ०५/११/२०१८ | १३९ १३ १६/१२/२०२० 
८ १२ | १७/०२/२०१८ (9४ ०७ २२/०१/२०१९ Coreg gi 

8 १३ | १७/०२/२०१८ ७५ ०८ २२/०१/२०१९ 

| a0 | ०3 | २८/०३/२०१८ | ७६ ०९ २२/०१/२०१९ 

yeaa | 08 | २८/०३/२०१८ (99 ee] 22/09/2098 

१२ ०५ | २८/०३/२०१८ ७9८ हि २२/०१/२०१९ 

१३ ०६ | २८/०३/२०१८ (9९ १२ २२/०१/२०१९ 

१४ ०७ | २८/०३/२०१८ ८० 93 22/09/2098 

१५ ०८ | २८/०३/२०१८ ८१ १४ २२/०१/२०१९ 

१६ ०९ | २८/०३/२०१८ | ८२ १५ २२/०१/२०१९ 

१७ | 9° | २८/०३/२०१८ ८३ १६ २२/०१/२०१९ 

१८ | 99 | २८/०३/२०१८ ८४ १७ २२/०१/२०१९ 

१९ १२ | २८/०३/२०१८ ८५ ०८ २१/०६/२०१९ 

२० १३ | २८/०३/२०१८ | ८६ ०९ २१/०६/२०१९ 

२१ १४ | २८/०३/२०१८ ८७ lj ae. | २१/०६/२०१९ 

२२ १५ | २८/०३/२०१८ CC शि २१/०६/२०१९ 

23 | do | ०९/०५/२०१८ | ८९ १२ २१/०६/२०१९ 

२४ rae ०९/०५/२०१८ | ९० १३ २१/०६/२०१९ 

२५ १२ | ०९/०५/२०१८ २९१ १४8 २१/०६/२०१९ 

२६ १३ | ०९/०५/२०१८ | ९२ १८ २१/०६/२०१९ 

२७ १४ । ०९/०५/२०१८ 83 १६ २१/०६/२०१९ 

२८ १५ | ०९/०५/२०१८ So १७ २१/०६/२०१९ 

२९ १६ । ०९/०५/२०१८ 84 १८ २१/०६/२०१९ 

३० १७ | ०९/०५/२०१८ | ९६ १९ २१/०६/२०१९ 

३१ १८ | ०९/०५/२०१८ २९५७ २० २१/०६/२०१९ 

२३२ १९ । ०९/०५/२०१८ 4 २१ २१/०६/२०१९ 

३३ | २० | ०९/०५/२०१८ | ९९ ०६ ०९/०९/२०१९ 

38 ७६:३३ १२/०७/२०१८ | Yoo | ०७ । 08/08/2098 

३५ | १२ | १२/०७/२०१८ | 909 | ०८ | 08/08/2098 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अकोळला-१५२१/प्र.क्र.१४८/नवि-२६ 


३६ १३ | १२/०७/२०१८ | १०२ ०९ ०९/०९/२०१९ 
३७ १४ | १२/०७/२०१८ | १०३ 1१७० ०९/०९/२०१९ 
३८ १५ | १२/०७/२०१८ | १०४ शिक्त ०९/०९/२०१९ 
38 १६ | १२/०७/२०१८ | १०५ १२ ०९/०९/२०१९ 
४० १७ | १२/०७/२०१८ | १०६ १२३ ०९/१२/२०१९ 
४१ १८ । १२/०७/२०१८ | १०७ १४ ०९/१२/२०१९ 
BR १९ । १२/०७/२०१८ | १०८ १५ ०९/१२/२०१९ 
४३ २० | १२/०७/२०१८ | FoR १६ ०९/१२/२०१९ 
VO २१ | १२/०७/२०१८ | 990 | १७ ०९/१२/२०१९ 
oY २२ | १२/०७/२०१८ (3१07) १८ ०९/१२/२०१९ 
8६ 23 | १२/०७/२०१८ | ११२ १९ ०९/१२/२०१९ 
8७ २४ । १२/०७/२०१८ | ११३ २० ०९/१२/२०१९ 
14 24 | १२/०७/२०१८ | ११४ २१ ०९/१२/२०१९ 
४९ । २६ । १२/०७/२०१८ | ११५ २२ | ०९/१२/२०१९ 
Yo २७ | १२/०७/२०१८ | ११६ २२ ०९/१२/२०१९ 
५१ २८ | १२/०७/२०१८ | ११७ ०८ ०४/०२/२०२० 
५२ १२ | २४/०९/२०१८ | ११८ ०९ ०४/०२/२०२० 
५३ १३ | २४/०९/२०१८ | ११९ I ae ०४/०२/२०२० 
US १४ | २४/०९/२०१८ | १२० ता ०४/०२/२०२० 
पद १५ | २४/०९/२०१८ | १२१ १२ ०४/०२/२०२० 
५६ १६ | २४/०९/२०१८ | १२२ 43 ०४/०२/२०२० 
1४] १७ | २४/०९/२०१८ । १२३ १४ ०४/०२/२०२० 
पट १८ | २४/०९/२०१८ | १२४ १५ ०४/०२/२०२० 
YQ १९ । २४/०९/२०१८ । १२५ Bom २९/१०/२०२० 
६० | २० | २४/०९/२०१८ | १२६ १२ | २९/१०/२०२० 
६१ २१ | २४/०९/२०१८ | १२७ 93 28/90/2020 
६२ २२ | २४/०९/२०१८ | १२८ १४ २९/१०/२०२० 
&3 २३ | २४/०९/२०१८ । १२९ १५ २९/१०/२०२० 
६४ २४ | २४/०९/२०१८ | १३० १६ २९/१०/२०२० 
६५ | २५ | २४/०९/२०१८ | १३१ १७ |। २९/१०/२०२० 
६६ २६ | २४/०९/२०१८ | १३२ १८ २९/१०/२०२० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


